पॉल अर्डस 


एक मुलगा ज्याचं गणितावर प्रेम होतं. 


ल्रेखिका: डेबोरा हायलिग्मन 
चित्रे: लुयेन फॅम 1035 














वकि १ 


23 41 6 तभ 


एक मलगा होता. त्याचं गणितावर फार प्रेम होतं 
भविष्यात जगातल्या सर्वात महान गणितज्ञांमध्ये 
त्याची गणना होऊ लागली. त्याचा हा प्रवास एका 
मोठ्या समस्येमुळे सुरू झाला.... 


109. 
107 3 ७ ९9> 


रश र 





पॉल अर्डस आपल्या आईसोबत हंगेरी देशातल्या डुडापेस्ट शहरात 
राहात होता. आईचं पॉलवर अपार प्रेम होतं. पॉलस॒द्धा आईवर 
खप प्रेम करत असे. पॉल 3 वर्षाचा होता तेव्हा आईला गणिताची 
शिक्षिका म्हणन शाळेत रुज व्हावं लागलं. आपल्या गैरहजेरीत 
पॉलची आबाळ होऊ नये अशी तिची इच्छा होती. म्हणन तिने 
पॉलला एका ओळखीच्या व्यक्तिकडे सोपवलं. ती व्यक्ती पॉलची 
व्यवस्थित काळजी घेऊ शकत्री असती. ती व्यक्ती होती.... 











फ्राउलिनचे बरेच नियम होते. डा 


आणि ही पॉलसाठी 
मोठीच समस्या होती. 
कारण पॉलला नियमांचा 
तिटकारा होता. 





आपण केव्हा शांत 


बसायचं, केव्हा प 
खायचं, केव्हा ह. 
झोपायचं हे दुसरं न 
कुणीतरी ठरवणार ५. ।« शन “नक व 
ह 
या गोष्टीचा पॉलला तिरस्कार होता. | ७. ऑ 
त 


या परिस्थितीत 
पॉल काय करू 
शकणार होता? 











तो ही समस्या सोडव शकत नव्हता. पण पॉलला माहीत होतं की उन्हाळा 
आला की आई दिवसभर घरीच असेल आणि ती तिचा शंभर टक्के वेळ 

त्याच्यासोबत घालवेल. मग पॉल संख्या मोजायला शिक लागला, स्वत:च! 
अगदी मोठया मोठया संख्यांची गणना तो करू लागला. त्यामळे 
उन्हाळ्याच्या सट्टीसाठी किती दिवस शिल्लक आहेत, हे त्याला कळ 
लागलं. हे कळल्यावर त्याला फार बरं वाटत असे 





0). तुहि 





म्हणून पॉलने गणना करणं.... 

आणि संख्यांचा विचार करणं सरूच ठेवलं 
पॉल 4 वर्षांचा होता तेव्हा एकदा त्याने घरी 
आलेल्या एका स्त्रीला तिचा जन्मदिवस 


विचारला. त्या स्त्रीने तिच्या जन्मदिवसाची 
तारीख त्याला सांगितली 


कोणत्या वर्षी जन्मला तम्ही? त्याने 
विचारलं. 


किती वाजता? 
तिने सांगितलं. 
पॉलने क्षणभर विचार केला. मग त्याने ती 


जन्मापासन आजवर किती सेकंदांचं आयष्य 
जगली आहे, हे सांगितलं 













“1 


पॉलला अशी गणना करण्यात गंमत वाट 
लागली. इतर पाहण्यांसोबतही तो अशी 
गंमत करू लागला 





हॉट १०७ “2. विशन-भाळ,. कळक. का 


पॉल संख्यांशी खेळत असे. तो 
त्यांना मिळवत असे, वजा करत 
असे. एकदा त्याने लहान 
संख्येतून मोठी संख्या वजा केली. 


उत्तर शून्यापेक्षा कमी आलं. 


एखादी संख्या शन्यापेक्षा लहान 
कशी अस शकते? 


मग आईने त्याला शन्यापेक्षा 
लहान असलेल्या सख्यांबद्दल 
सांगितलं. 

शून्य 


2९16 ----.«-.. 


शन्यापेक्षा लहान असलेल्या 
सख्याना क्रण सख्या 
म्हणतात. पॉलला या संख्या खूप 
आवडल्या. 


आपण मोठं झाल्यावर गणितज्ञ 
बनायचं, असं त्याने मनाशी 
पक्कं केलं. पण अद्याप त्याला 


र व मोठी समस्या 











ज्ञ शय क... ह... के रय 


त्याने आपली ही समस्या कशी 


सोडवली? 


आपल्यात्रा शाळेत जायचं नाही असं 
पॉलने आईला सांगितलं. आणखी 
दिवससद्धा नाही दिवसही नाही 
शाळेचे दिवस शन्यापेक्षा कमी करता आले 
तर! इतके! त्याच्या मनात 
येई. त्याने आईला सांगितलं की तो घरीच 
राहाणार. 





स॒दैवाने, आईला सतत 
पालची चिंता वाटत 
असे. तिला जंतंचं भय 
वाटत असे. शाळेतल्या 
मत्रांकडन पॉलला 
अपायकारक जंतंची 
बाधा होऊ शकते, अशी 
चिंता तिला खात असे. 





तिने पॉलला त्याची 
समस्या सोडवण्यात 
मदत केली. आई 
म्हणाली तो घरी राहू 
शकतो 








हे पॉलसाठी बरंच होतं. कारण त्यामळे तो दिवसभर संख्यांचा विचार 


| नट 
फ्राउऊत्रिनसोबत! ह.” ण करायला मोकळा राहात असे. संख्या हे त्याचे घनिष्ट मित्र होते. तो 
य ७ - त्यांच्यावर डोळे झाकन विश्वास ठेव शकत असे. कारण संख्यांचं वर्तन 
फ्राउलिन शाळेपेक्षा बरी होती. न कधीच बदलत नसे. संख्या नियम पाळत असत. पॉलला नियम आवडत 
कदाचित 500 पट बरी.... नसत, पण त्याला संख्यांचे नियम आवडत असत. हळहळ पॉल 7, 8, 9 
फ्राउलिन आणि आईने पॉलची वर्षांचा झाला. पण तो 10 वर्षांचा झाला तेव्हा प्रेमात पडला 


सगळी कामं करत. त्या.... 


९. 


/स्ञ 2 





धृ 
। 





५44९ 
(कू 





त्याला मांसाचे तुकडे करून देत. 


शं. 


त्याला कपडे घालत. 














टे ह र्न | १ ॥ षै 
गारी चावर 


मूळ संख्यांवर. या 
क्रि. व 


९) कळ न 
(कट | - 9 शो 


८०५२-2५ 
भाग पाडता येत 
नाहीत. त्यांना फक्त 
स्वत:ने किंवा 1 ने _) 4" 





.- 





गात्र ट्या 


पण ही एकच मळ संख्या सम 
आहे 


२२ व 


क 


इतर सर्वे मूळ संख्या विषम आहेत. 
६0०000:10: (0:22 

८) [तर| 

पण सर्वच विषम संख्या मूळ 
संख्या नसतात. 9 ही मूळ संख्या 
नाही. कारण 3 » 3 केल्यावर 
८५-७३ 


ध् _ 44 
3 , 





1. हळ ही दजे 202 | 
| ७ 1:3 ी । 


'ओ 
भाग जाऊ शकतो. ष्ट्र 1 हाच (2 जं 





०० टणनटगारायापायातचाऱ 
तार वित् क्क आदपयासिळकाच्याययाद 
काही विशिष्ट रचनाबंध आहे का? संख्या 
नाता य२२स्ि२दपरावटा कान 
कटकट षत ताचादविगाराया 
मळ संख्यांचा विचार करायला खप आवड 
टाप्रारा 









पॉल आणि त्याचे मित्र बडापेस्भषर गणितं करत भटकत असत 





मोठा झाल्यावर पॉलला पण पॉल त्यांच्यामध्ये सर्वोतम होता 
हायस्कूलमध्ये (कॉलेजमध्ये) त्याला शिखरावर राहायला आवडत असे. मनोऱ्यांच्या, पर्वतांच्या आणि 


शिकावसं वाट लागलं इमारतींच्याही! 
तो सतत गणिताचाच विचार करत असे, 
कुठेही असला तरी आणि काहीही काम करत असला तरी! १ 












आता त्यात्रा शाळा 10,00,000 पटीने 
जास्त आवड लागली. तिथे त्याने अनेकांशी 
मैत्री केली. त्यांच्यापैकी काही त्याच्याच 
वयाचे होते. त्यांचंही गणितावर प्रेम होतं 
आणि ते गणितात कुशत्रसुद्धा होते. 


टल "का. ह्य ४७. १ का वी 







ऱ रू; शा 
ह. 
१-1... ३॥.॥१६ चा शो १. 






क (2.4५! : |« . व 






१५॥/५॥:१५१* ग्री 8 | | 
ह /॥॥* (५ ही | 1. 1 | १ 40) 
॥ ५ $' यप ४१ र ॥॥५५%) 


1 /॥78)1, - > फु%४%४11141-1,. 
ट दव्कक् य ना ॥ 9१11778 
| र्‍ १ 3 अ» > ' ह कत | 
१ क १ । 
। 


१ 1. रव... १: 
ं | 1 | 1 18: “ "१ । पि १1. ह! /” र 1 
1) गि 1), ऱ र रष 1 र . १) ॅ | । 
ह. ह | ॥//४ ../ ॥;! )॥ 1 111 | 


20 


बुडापेस्टचा जादूगार 
ड्टे 









पण त्याला अजुनही 
आपत्ती दैनंदिन कामं 
कशी करायची हे कळत 
नव्हतं, जसे: 


पावाला लोणी लावणं. 


ही काही फार मोठी समस्या 
नव्हती. तो अजनही घरीच 
राहात असे आणि त्याची 
आईच ही सगळी कामं 
करत असे. 


पण मग.... 


पण पावाला लोणी लावता आलं 
तरी आपण या जगात 
जगण्यालायक नाही आहोत, हे 
लवकरच पॉलला जाणवलं 













पण पॉलने एकट्याने रेल्वेचा प्रवास केला. 
तो गणितज्ञांना भेटला. ते 
सगळे जेवायला गेले. 


प्रत्येकाने संवाद केला, 
जेवण घेतलं पण पॉल 


एकटक 
क स शेवटी, त्याने एक सरी घेतली, त्याला लोणी 
लावलं आणि ते पावावर पसरवलं. त्याला ते 


लोणी कसं लावायचं 
लोणी कसं लावायचं, हे चांगलं जमलं. “फार अवघड नाही काही,” 
त्याला माहितच नव्हतं. तो स्वत:शी म्हणाला 


स्वयंपाक, साफसफाई, 
मोटारकार चालवणं, 
बायका-मुलं सांभाळणं 
वगैरे प्रकारची कामं हा 
त्याचा पिंड नाही. 









तो एकाच ठिकाणी राहील , 
एकच नोकरी करेल अशीही 
व्यक्ती नव्हता. म 
गणित करणं हाच त्याचा 

पिंड होता. 


98 9. ह. | 
अजनही त्याला 


नियम पाळणं आवडत 
नव्हतं. म्हणन त्याने जगण्याचा आपला 


स्वत:चा मार्ग शोधला 


























ना या 
२७ ९ 





एखादा गणितज्ञ पॉलला ॥ | आणि पॉलची आई जशी त्याची कामं करत 
भेटायला येत असे आणि त्याला र्न म, असे तसंच त्याचे जगभरातले मित्रदेखीलर 


आपल्या घरी नेत असे. वः त्याला सांभाळून घेत असत. 
बाई .' त 
पॉल गणितज्ञाच्या मुलांशी 


डि 
खेळत असे. ग > 4 


तो गणितज्ञ आणि पॉल मिळन 
गणिती समस्या सोडवत बसत 






पॉलसाठी स्वयंपाक करत, 








पॉलला फळं कापून देत, 
आणि पॉलची बिलं भागवत. 


तसा, पॉल हा काही साधासोपा पाहुणा नव्हता. 










>: ४१७४२ ४०॥ 120581 १007१ 


पॉल खूप पसारा करत असे. टी तरुणपणी पॉल एकदा नियम 
एकदा टोमॅटो रसाचा उबा ८8/08/7875 $०/ 504126 योडल्यामुळे एका मोठ्या 


उघडता आला नाही म्हणन संकटात सापडला. तो रेडियो 
त्याने त्यात थेट चाकच 3 .॥॥८18/४$ ८४५7 57 ५०६/४1 ७ मनोरा बघण्यासाठी कंपणावरून 


खपसला चढन गेला 








पोलिसांनी त्यात्रा अटक केली 
तो गसहेर आहे, असा संशय 
पोलिसांना आला. त्यामळे नंतर 
कित्येक वर्षे त्यांनी पॉललवर 
पाळत ठेवली. 


पूवर 


(20)४127४ाः!९]' 
॥॥२१0॥२१७॥२१1॥"६ 
४५ () 
11१८५॥,॥".९५|॥९(: 





पॉल नेहमी सकाळी 4 वाजता त्याच्या यजमानांना जागं करून म्हणत असे, 

“माझा मेंदू मोकळा आहे!” याचा अर्थ, तो गणित करायला सज्ज आहे. 
जगभरातल्या त्याच्या मित्रांनी 
त्याला साथ का दिली? 


तो दिवसातत्रे 19 तास गणित करायला तयार उसे. त्यांची काळजी का घेतलो. 
क्न्ज्ल त्याला पॉल काका म्हणत 





त्याच्यावर प्रेम का केल? 


दिवसाचे 19 तास » की 
शि [न::1. 


०॥(न2॥271८६ 
तास. 


पॉल अर्डस प्रतिभावंत होता. तो आपत्नी बद्धीमत्ता इतरांसोबत वाटत असे. त्याने 
लोकांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यात मदत केली. तो लोकांना छोटया छोटया 
समस्या सुचवतही असे. याशिवाय तो एक कुशल गणिती समन्वयकही होता 
त्याने जर्गभरातल्या गणितज्ञांची एकमेकांशी भेट घडवन आणली जेणेकरून, ते 
एकत्र काम करू शकतील. पॉल जाणत होता 








पॉल आणि त्याच्या मित्रांनी मिळन मोठमोठया गणिती समस्या 
सोडवल्या. त्यांनी न॑बर थिअरी काँबिनेटोरिक्स प्रोबंबिलिस्टीक मोथड 
आणि सोट थिअरी अशा गणिती शाखांमध्येही काम केलं. 


७०) का 


सोडवण्याच्या विलक्षण 
नव्या आणि सोप्या पद्धती 
आपल्या मित्रांना 
दाखवल्या. 


त्याने नव्या पद्धतीचं र. 
गणितदेखील सुरू केलं. 


पॉल आणि त्याच्या मित्रांनी केलेल्या काही गणितांनी आपल्याला जास्त 
कार्यक्षम संगणक आणि सर्च इंजिने दिली. त्यांचा वापर ग॒स्हेर खात्यात 
जास्त चांगले संकेत बनवण्यासाठी होतो 


पॉल काका आपली बद्धीमत्ता आणि पैसा 
शि यांबाबत अगदी उदार होते. त्यांना मिळणारा 
ष्ट पैसा ते लोकांना वाटून टाकत. त्यांनी 
ह 14 गरीबांना पैसा दान केला आणि गणितातल्या 
चि न सट शकलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी 
परस्कारही दिले 





एवढंच नव्हे, खप म्हातारे झाले तेव्हाही 
पॉल गणितं करत राहिल्रे 


ते बुद्विळ खेळता खेळता गणितंही करत 
असत. 





ते कॉफी पिता पिता गणितं करत 
त्यामळे दिवसभरात त्यांची भरपर कॉफी 
पिऊन होत असे 


कळ 









ते आपल्या जवळच्या मित्रांसोबत 
1. ल्य खेळत तेव्हाही गणिताचा 
विचार करत. 





लोक आपल्या अर्डस क्रमाकाविषयी बोलतात. जर कणी पॉलसोबत 
गणित सोडवलं असेल तर त्याचा अर्डस क्रमांक 1. जर तम्ही 
पॉलसोबत काम केलेल्या व्यक्तिसोबत काम केत्रं असेलतर तर तमचा 











॥॥॥॥1 8 ॥॥॥१॥॥ 1111. 1011 1॥0॥111॥171). 
॥॥१॥॥1॥॥॥।)॥॥॥॥॥.॥111111 111२0 पि१८१0|"ा 






द ही .अक 1१४७ 
३७९ ७४ १७४ के७%४%३७$१ । बेडिओ& 88% ७७७३७ ४७१ 8 8 । /१ 


क. > १७ 


लेखकाचं मनोगत 


मी लहान होते तेव्हा वाचन आणि ल्िखाणाइतकंच माझं गणितावरही प्रेम होतं 
पण वय वाढ लागलं तसं मला वाट लागलं की गणित विषय माझ्यासाठी नाही. मग मी 
एका महान गणितज्ञावर पस्तक का लिहिलं? याचं सारं श्रेय माझ्या दोन मत्रांना जातं 
माझा मोठा मलगा आरोने याला बालपणापासनच गणित आवडत होतं. तो विरंगळा 
म्हणन गणिते सोडवत बसे. एकदा त्याने मला पॉल अर्डस नावाच्या गणितज्ञाविषयी 
सांगितलं. माझा छोटा मलगा बेंजामिन गणितप्रेमी नव्हता, पण त्यानेही एकदा 
अर्डसचा उल्लेख केला. तेव्हा मला वाटलं की या व्यक्तिबद्दल जास्त माहिती घेतली 
पाहिजे. याच प्रवासात मला पॉल आणि त्याच्या आयुष्याबद्दल जिव्हाळा वाटू लागला. 


पॉल हा असामान्य व्यक्ती होता. खरंतर तो या जगात मावणारा प्राणी नव्हताच. 

तरीही त्याने आपलत्री विलक्षण कारकिर्द घडवली, हजारो मित्र जमवले. मला त्याचं 
औदार्य भावलं. तो प्रतिभावंत होता, त्याने एकहाती काम केलं अशी काहीशी त्याची 
प्रतिमा आपल्या मनात आहे. एका निष्णांत गणितज्ञाची अशीच प्रतिमा असते, नाही 

का? गणितज्ञ एकटा काम करतो, समस्यांशी झंजतो, संख्यांशी खेळतो. पण पॉल 
आपली बद्धिमत्ता इतरांसोबत वाटत असे. एक मित्र त्याला मधमाशी म्हणत असे. कारण 
त्याने भटकंती करून गणिताचे परागकण गोळा केले होते. त्यामळे गणिताच्या नवनव्या 
शाखा निर्माण झाल्या. गणित मजेशीर आणि सामाजिक होऊ शकतं, हे पॉलने जगाला 
दाखवन दिलं. सॅनफ्रान्सिस्कोतल्या एका चर्चच्या भिंतीवर पॉलचं छायाचित्र एका 
संताच्या रुपात लावलं आहे. ते तिथे नसतं तर मीच तशी शिफारस केली असती 


पॉल अर्डसवर पस्तक लिहिणं एक आव्हान होतं. त्याच्या आयष्यातल्या अनेक 
आकर्षक गोष्टी यात सामील करता आल्या नाहीत. उदाहरणार्थ, काहौ द:खद घटना. पॉल 
अर्डसचा जन्म 26 मार्च 1913 रोजी, बडापेस्टमध्ये झाला. पॉलची त्याला जन्म 
देण्यासाठी हॉस्पीटलमध्ये होती तेव्हा त्याच्या दोन्ही बहिणींचा स्कार्लेट तापाने मत्य 
झाला. पॉलचे आईवडील उध्वस्त झाले. आईने नंतर पॉलला सांगितलं की त्याच्या 
बहिणी त्याच्यापेक्षाही हुशार होत्या. 


पॉल तीन वर्षांचा होता तेव्हा त्याचे वडील पहिल्या महायद्धात लढण्यासाठी गेले 
त्यांना पकडण्यात आलं आणि सायबेरीयाच्या तरुंगात ठेवण्यात आलं. त्यामळे पॉलच्या 
आईला पॉलच्या सरक्षेबद्दल नेहमी काळजी वाटत असे. पॉलला त्याच्या वडिलांनी अनेक 
गोष्टी शिकवल्या. त्यांनी पॉलला मळसंख्यांची ओळख करून दिली, इतर गणित 
शिकवलं, इंग्रजी व फ्रेंच बोलायला शिकवलं. य॒द्धबंदी असताना त्याच्या वडिलांनी या 
भाषा शिकल्या होत्या 


चेबचीव नावाच्या एका व्यक्तिचं प्रमेय सिद्ध केल्यावर पॉल नावारुपाला आल्रा. 
एका गणितज्ञानसार पॉल विनमतेने म्हणत असे: “चेबचीव जे म्हणाला तेच मी 
पन्हा सांगितलं. ॥ आणि 20 यांच्या दरम्यान एक मळसंख्या नेहमीच आढळते.” 
पॉलच्या मते सर्व सिद्धता मोहक आणि साध्यासरळ असल्या पाहिजेत. त्याची 
कल्पना होती की देवाने त्याच्या पुस्तकात सर्व मोहक सिद्धता लिहिलेल्या आहेत. 


पॉलने घराबाहेर पहिला प्रवास केला 1934 साली. तो इंग्लंडमधल्या मॅचेस्टर 
शहरात गेला. त्यात्रा यरोप सोडायचं नव्हतं. पण नाझींची सत्ता आल्यावर पॉल 
आणि त्याच्यासारखे अनेक ज्य॒ लोक संकटात सापडले. 1938 साली पॉलच्या 
आईवडिलांनी त्याने अमेरिकेत जावं असं सांगितलं. दुसऱ्या महायुद्धात पॉलचे अनेक 
नातलग मारले गेले. त्याच काळात त्याच्या वडिलांना नैसर्गिक मेत्य आला. सटदैवाने 
त्याची आई मात्र बचावली 


1941 साल्री पॉल उत्साहाच्या भरात एका रेडियो मनोऱ्याच्या कंपणावर चढला 
तो यद्धाचा काळ होता आणि अमेरिकी लोकांना परदेशी लोकांबद्दल संशय वाटे 
पॉलला विचारण्यात आलं तेव्हा तो उत्तरला की त्याने “प्रवेशबंदी” हा फत्रक 
वाचलाच नाही. कारण तो गणिताचा विचार करत होता. कदाचित हे खरंही असावं 
पण अमेरिकी सरकारने या दृष्टिकोनातन विचार केला नाही. त्यांना वाटलं की पॉल 
ग॒सहेर होता. 1954 साली, शीतयद्धादरम्यान, तो अँमस्टरडॅम येथील आंतरराष्ट्रीय 
गॅणितज्ञ संमेलनात भाग घेऊ इच्छित होता. त्याला अमेरिकेचा परतीचा व्हिसा हवा 
होता. त्याची चोकशी पर्ण झाली तेव्हा त्याने सर्व प्रश्नांची प्रामाणिकपणे उत्तरं दिली 
पण त्याची काही उत्तरं, तो निर्दोष असला तरी (जसं, तो आईला भेटण्यासाठी 
हंगेरीला गेला होता), अधिकाऱ्यांना अमेरिकेसाठी धोकादायक वाटली. अधिकाऱ्यांनी 
त्याला अमेरिकेत पन्हा प्रवेशाची परवानगी नाकारली. तरीही पॉलने प्रवास केला 
त्याला अजनही नियमांचा तिटकारा होता. पढठचं एक दशकभर त्यातला अमेरिकेत 
परतायची परवानगी मिळाली नाही 


पॉलची आई दिर्घकाळ जगली. बराच काळ ते एकमेकांपासून दूर राहिले. पण 
तरीही ते मनाने एकमेकांच्या नजिकच असत. कधीकधी आईसद्धा पालसोबत 
गणिताच्या सभांना जात असे 


20 सप्टेंबर 1996 रोजी, पोलंडच्या वॉर्सा शहरात एका गणितज्ञ सभेत पॉलचं 
निधन झालं. पण आजही तो गणितकज्ञांना प्रेरणा देतो. पॉलच्या न सटलेल्या 
समस्यांसाठी परस्काराची रक्कम आजही शिल्लक आहे आणि लोकांना अजनही 
अर्डस क्रमांक मिळत आहेत 


